सैन्यातील अपंगत्व प्राप्त झालेल्या अधिकारी 
व जवानांना आर्थिक मदत देण्याबाबत - 
अपंगत्व प्राप्त शिपाई सुर्वे प्रविण शामराव, 
सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/ प्र. क्र. ७४/२८ (अर्थ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०९/०५/२०२३. 
वाचा 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मासैम २०१९/प्र.क्र.६८/२०१९/२८, 
दिनांक ०२.०८.२०१९. 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६०१९/प्रस्ताव/सैकवि-१६/७७१, 
दि. १३/०४/२०२३. 
प्रस्तावना:- 
संदर्भाधीन दिनांक ०२.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार देशातील कोणत्याही क्षेत्रात अंतर्गत सुरक्षा 


संबंधी मोहिमेत/चकमकीत अपंगत्व आलेल्या, सैन्य दलातील तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्करी 
दलातील महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या अपंगत्व प्राप्त जवानांना त्यांच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार 
रु.२० लक्ष ते रु.६० लक्ष इतकी आर्थिक मदत अनुज्ञेय आहे. 
शासन निर्णय:- 

सैनिक कल्याण विभागाने दिनांक १३/०४/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, पुढील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार अपंगत्व प्राप्त शिपाई सुर्वे प्रविण शामराव या जवानास 
आर्थिक मदत देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


नाव व पत्ता रक्‍कम रुपये 

नं. २८१६७४६ दि. ११ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जम्मू काश्मिर ६०,००,०००/- 
शिपाई सुर्वे प्रविण शामराव (ऑपरेड़ान रक्षक) येथे नियंत्रण रेषेजवळ कार्यरत 
१५ मराठा एल. आय., PIN- | असताना मशिन गनच्या गोळयांचा स्फोट होऊन 


९११६१५, c/o ५६ APO त्यांच्या उजवा हात, उजवा डोळा आणि चेह-यावर 
गंभीर दुखापत होऊन ५२ % अपंगत्व आले. 


२. उपरोक्त रु. ६०,००,०००/- (रुपये साठ लक्ष फक्त) LEHAYH ५० % म्हणजे रु. ३०,००,०००/- 
(रुपये तीस लक्ष फक्त) शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित yo % रक्‍कम म्हणजे रु. ३०,००,०००/- 
(रुपये तीस लक्ष फक्त) मुख्यमंत्री सहायता ( कारगिल ) निधीतून घेण्यात आलेल्या व राष्ट्रीयकृत बँकेत 


गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मासैम-२०२३/ प्र. क्र. ७४/२८ (अर्थ) 

३०,००,०००/- (रुपये तीस लक्ष फक्त) हा मागणी क्र. TY लेखाशीर्ष " २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२- सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तीवेतने, (००)(०४) 
देशांतर्गत सुक्षासंबंधी मोहिमेत-चकमकीत धारातीर्थी पडलेल्या जवानांच्या विधवांना/अवलंबितांना तसेच 
अपंगत्व प्राप्त जवानांना आर्थिक मदत (२२३५ २६०८) Yo - इतर खर्च "या लेखाश्ीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ 
या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आर्थिक मदत ECS द्वारे देण्यात यावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करण्यात यावा. 

षु. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन दिनांक 
०२.०८.२०१९ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१६४६५९४४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 
R M | L A Pp Pp AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=532e1c167ebaaff43f5811aa7e45b8f790eb47c4f4cdfSbad5 
86d61ab9901 df2, postalCode=400032, st=Maharas 
serial 


SAWANT पण avo" 
(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेख) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई ४०० ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा, 
६. जिल्हाकोषागार अधिकारी, सातारा, 
संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, जि. सातारा, 
. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई - ३२, 
१०. शिपाई सुर्वे प्रविण शामराव, १५ मराठा एल. आय., PIN - ९११६१५, c/o ५६ APO. 
११. निवड नस्ती (२ प्रती). 


Cc 40 A WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


